ई-गव्हर्नन्स प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : CON-E - Gov. -२०२२ / प्र.क्र.७४/१८ (र. व का.) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जानेवारी २०२३ 
वाचा :- केंद्र शासनाचे प्रशासनिक सुधारणा तथा लोकतक्रार निवारण विभाग, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र. 1).0.०.?-14011/1/2022-1)&1)-1)/1२7९0(०-७९९५), दि.०५ डिसेंबर, २०२२. 
शासन निर्णय-: 
केंद्र शासनाने दिनांक ०५/१२/२०२२ च्या पत्रान्वये मुंबई येथे ई-गव्हर्नन्स प्रादेशिक परिषदेचे 
आयोजन करण्याबाबत कळविले आहे. त्याअनुषंगाने श्री. व्ही. श्रीनिवास, भा.प्र.से. सचिव, प्रशासकीय 
सुधारणा तथा लोकतक्रार निवारण विभाग, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांच्यासमवेत दूरचित्रवाणीद्वारे (/.७) 
झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार मुंबई येथे ई-गव्हर्नन्स प्रादेशिक परिषदेचे दिनांक २३ व २४ जानेवारी, 
२०२३ या कालावधीमध्ये आयोजन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
२. सुप्रशासनाचे सूत्रीकरण व अंमलबजावणीबाबतच्या अनुभवांची माहिती एकमेकांमध्ये सामाईक 
करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील तसेच राज्य स्तरावरील संस्थांना एकाच व्यासपीठावर आणणे हे 
ई-गव्हर्नन्स प्रादेशिक परिषदेच्या आयोजनाचे उद्दिष्ट आहे. सदर परिषदेच्या वेळी चर्चा करण्याचे विषय 
पुढीलप्रमाणे आहेत:- 


1) Roadmap for Saturation of e-Services in States/UT’s. 

2) Presentation by e-Governance Award Winners. 

3) Digital Institutions — Digital Secretariats. 

4) Start-ups in e-Governance — session to be curated by Govt. of Maharashtra. 
5) National E-Services Delivery Assessment 2021 — Way Forward. 


उपरोक्त विषयाबाबत केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा तथा लोकतक्रार निवारण विभाग यांनी 
सुचविल्यानुसार मुंबई येथे ई-गव्हर्नन्स प्रादेशिक परिषदेचे मुंबई येथे दिनांक २३ व २४ जानेवारी, २०२३ या 
कालावधीत आयोजन करण्यास व त्यावर येणार्‍या खर्चास या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३. मुंबई येथे दिनांक २३ व २४ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत ई-गव्हर्नन्स प्रादेशिक परिषदेचे 
आयोजन करण्याच्या अनुषंगाने विविध कामांकरिता संस्थांची नियुक्ती करणे तसेच इतर अनुषंगिक 
कामाकरिता निवड करणे इत्यादी महत्त्वाच्या कामाची रूपरेषा तयार करणे व कार्यक्रमाचे नियोजन करणे 
यासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता पुढीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे:- 


१. | अपर मुख्य सचिव (प्र.सु., र. व का), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय अध्यक्ष 
२. | प्रधान सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय सदस्य 
३. | प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 
४. | प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः CON-E - Gov. -2022 / प्र.क्र.७४/१८ (र. व का) 


५. । सचिव,माहिती व जनसंपर्क,मंत्रालय सदस्य 

६. । संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, मुंबई सदस्य 

७. । जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर सदस्य 

८. । जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर सदस्य 

९. | सहसचिव श्री.धनावडे, राजशिष्टाचार, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 
qo. | उपसचिव श्री.देशपांडे, राजशिष्टाचार, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 
११. | उपसचिव श्री.वळवी, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 
१२. | D.L.O. श्री.धोत्रे सदस्य 
१३. | संचालक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान sha, मुंबई सदस्य 
१४. | सहसचिव (प्र.सु., र. व का, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय सदस्य सचिव 
१. ई-गव्हर्नन्स प्रादेशिक परिषदेचा खर्च हा मागणी क्रमांक ए-४, २०५२ सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा 


(००)(१७) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्याकरिता तरतूद(कार्यक्रम) (२०५२५०८१), १७ संगणक खर्च या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


ae 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०१०५१४४७१८७५०७ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


११, 
१२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SOMNATH 
NAMDEO BAGUL 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


(सो. ना. बागुल) 
शासनाचे सहसचिव 


मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
अपर मुख्य सचिव (प्र.सु., र. व का.), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय. 


प्रधान सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय , मुंबई ४०००३२. 


प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय. 


प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय. 


जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर. 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर. 
संचालक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान क्रेंद्र, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः CON-E - Gov. -2022 / प्र.क्र.9४/१८ (र. व का.) 
१३. offer व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५. सहसचिव (प्र.सु., र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


